बेलोरा जि.अमरावती विमानतळ विकास 
करण्याकरीता प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- मविवि-२०१३/प्र.क्र.१७७ (भाग-३)/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २२ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र. मविवि-२०१३/प्र.क्र.११७/२८-अ, दि.०३.०१.२०१८ 

२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र.क्र.म.वि.वि.कं./२०२२/ अमरावती (बेलोरा), 
दि. ०४.०५.२०२२. 

३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र.क्र.म.वि.वि.कं./२०२२/ अमरावती (बेलोरा), 
दि. १७.१०.२०२२. 

४. मा.शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
क्र.विचासं-११२२/प्र.क्र.१६५/२८-अ, दि.१०.११.२०२२. 

५. शासन निर्णय क्र. मविवि-२०१३/प्र.क्र.११७ (भाग-३)/२८-अ, दि. २२ डिसेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना: 
बेलोरा (अमरावती) विमानतळ सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून "बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा 


(8.0.1.)" या तत्वावर विकसित करण्याकरीता या अगोदर MIDC कडून MADC कडे दिनांक 


२७/०२/२००९ रोजी हस्तांतरीत करण्यात आला. हा विमानतळ विकास करण्यासाठी MADC ला 


“विशेष हेतू कंपनी” म्हणून मान्यता देण्यात येवून त्याप्रमाणे विमानतळ विकासाकरीता आवश्‍यक 


असलेल्या Tec जमिनीचे भू-संपादन व इतर अनुषंगिक कामे पूर्ण करण्यात आली. तद्नंतर, 


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने केलेल्या विनंतीनुसार dort विमानतळाचा विकास भारतीय 


विमानपत्तन प्राधिकरण यांचेमार्फत करण्याच्या प्रस्तावास मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी, 


२०१४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात येऊन दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात आला. 


२. तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांनी दिनांक १३ मार्च, २०१५ च्या पत्रान्वये अमरावती 


विमानतळाचा ताबा घेण्यास असहमती कळविली. सबब, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने त्यांच्या 


दिनांक ७ जुले,२०१६ च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत बेलोरा विमानतळ भारतीय विमानपत्तन 


प्राधिकरण यांच्या ताब्यात देण्याबाबतचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ चा शासन निर्णय अधिक्रमित 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-२०१३/प्र.क्र.१७७ (भाग-३)/२८-अ 


करुन, सदर विमानतळ विकासाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा 


म्हणून हाती घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्याअनुषंगाने, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावास मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.१४ डिसेंबर, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत 


मान्यता देण्यात आली. 


३. मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि.३ जानेवारी, २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात 


आला. सदर शासन निर्णयानुसार बेलोरा, जि. अमरावती विमानतळाच्या विकासासाठी रु.७५.०० 


कोटी खर्चास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विमानतळाचा बृहत 


आराखडा (Master plan) तयार करण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्‍ती केली आहे. सदर सल्लागाराने 


विमानतळाच्या एअरसाईडची कामे व सुविधा इ., टर्मिनळ इमारत, एटीसी मनोरा व इतर सुविधा, 


सुविधा, साधने व सेवा इ., आकस्मिक खर्च, बांधकाम कालावधीतील भाववाढीची तरतूद अशी 


विमानतळाच्या विविध कामांची सविस्तर अंदाज पत्रके तयार केळी व विमानतळाच्या 


विस्तारीकरणाच्या मंजूर खर्च रु.७४.८९ कोटीमध्ये वाढ अपेक्षित असून हा खर्च सुमारे रु.१२२.७० 


कोटी इतका येईल, असे अंदाजीत केल्यामुळे बेलोरा विमानतळाच्या विकासकामांसाठी रु.१२२.७० 


कोटी खर्चास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास 


कंपनीने शासनास सादर केला. त्यानुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्‍यक असल्याने 


संदर्भ क्र.५ अन्वये रु.१२२.७० कोटीची सुधारीत मान्यता देण्यात आली. 


४. विमानतळाच्या विकासाकरीता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत उर्वरित कामांसाठीचा 


कालबध्द कार्यक्रम तयार करुन दोन वर्षांच्या कालावधीत विमानतळ पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याची 


कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने 


विमानतळाचा बृहत आराखडा (Master plan) तयार करण्याकरिता सल्लागाराची नियुक्‍ती केली आहे. 


अमरावती (बेलोरा) विमानतळांसदर्भात प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेमध्ये समाविष्ट नव्हता मात्र 


सल्लागारांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद अशा तपासणी खर्च, रॉयल्टीचा 


परतावा, जीएसटी, कामगार विम्याचा खर्च, भारत सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या 


निर्देशानुसार व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी व व्यावसायिक पर्यावरणीय जबाबदारीचा खर्च या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-२०१३/प्र.क्र.१७७ (भाग-३)/२८-अ 


घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यास्तव बेलोरा विमानतळाच्या विकासकामांसाठी रु.२४.८४ 


कोटी इतक्या नव्याने वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास 


कंपनीने शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मा.मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील 


शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.२०.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. या 


प्रस्तावास मा.शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आळी असून त्यानुसार खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
बेलोरा, अमरावती विमानतळ कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्‍यक कामे व निधी याबाबत 


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सादर केलेला परिशिष्ट अ प्रमाणे प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. तसेच, याबाबत होणाऱ्या रु.२४.८४ कोटी खर्चास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या बाबतचा होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, 


१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता 


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) "या लेखाशीर्षातील 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून 


भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 


विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन 


संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२१२२२१५४६२६१३०७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAX M | KAN T DN:CN LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE, C = IN, S 
G (0 PA L RAO D H (0 K E MAHARASHTRA. OU = GENERAL ADMINISTRATION 


ite: 2022.12.22 16:29:51 +05'30' 


(ल. गो. ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-२०१३/प्र.क्र.१७७ (भाग-३)/२८-अ 


२. अप्पर मुख्य सचिव, गृह विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

५. अप्पर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 

६. अप्पर मुख्य सचिव( उद्योग), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय, मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

८. अप्पर मुख्य सचिव( महसूल), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०.प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

११.प्रधान सचिव, (विमानचालन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.संचालक, विमानचाळलन संचालनालय, मुंबई. 

१३.उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई. 
१४.विभागीय कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई. 
१५. जिल्हाधिकारी- अमरावती. 

१६.महालेखापाल, ( लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७.उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.२५), मंत्रालय, मुंबई 

१८.उप संचाळक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविवि-२०१३/प्र.क्र.१७७ (भाग-३)/२८-अ 


“परिशिष्ट-अ” 
अ. । समाविष्ट घटक शासन निर्णय सल्लागाराच्या सविस्तर 
क्र दि .०३.०१.२०१८ | प्रकल्प अहवालानुसार 
मधील तरतूद प्रस्तावित तरतूद 
(रु.कोटीत) (रु.कोटी) 
तपासणी खर्च 
षि की । अ 0.0¢ 
रॉयल्टीचा परतावा 
२. 6 ०.८६ 
जीएसटी 
3. शिंक १४.९७ 
कामगार विम्याचा खर्च 
EY : | क | ०.७८ 
५. । भारत सरकारच्या वने व पर्यावरण 
मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक शि ७.६८ 
सामाजिक जबाबदारी व व्यावसायिक 
पर्यावरणीय जबाबदारीचा खर्च 
. । एकूण 
६. SS शिधा २४.३७ 
a . | आस्थापना खर्च -एकूण खर्चाच्या 4% 
(जीएसटी वगळून) शिका ०.५ 
८. । एकूण 10 २४.८४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


